जिल्हा परिषदेच्या गट-क (वर्ग-३) व गट-ड 
(वर्ग-४॥ च्या कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांच्या 
धोरणाची अंमलबजावणी. 

मान्यताप्राप्त संघटनेबाबत स्पष्टीकरण 


महाराष्ट्र शासन 
ग्रामविकास विभाग 
शासन पूरकपत्र क्र.: संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.४२३/आस्था-१४ 
२५, मर्झबान पथ, बांधकाम भवन, 
फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक : २० सप्टेंबर, २०२२. 


वाचा : १) शासन निर्णय क्र.जिपब-४१४/प्र.क्र.११२/आस्था-१४, दि.१५/०५/२०१४. 
२) शासन निर्णय क्र.जिपब-४१४/प्र.क्र.११२/आस्था-१४, दि.०२/०७/२०१४. 
३) शासन निर्णय क्र.जिपब-४८१६/प्र.क्र.१३६/आस्था-१४, दि.०२/०१/२०१७. 
४ शासन पत्र क्र.डिईएन-२०१८/प्र.क्र.१६४/आस्था-१२, दि.१०/१०/२०१८. 
) 
) 


५) शासन निर्णय क्र.जिपब-४८१७/प्र.क्र.२२८/आस्था-१४, दि.०७/०३/२०१९. 
६) शासन निर्णय क्र.जिपब-४८१७/प्र.क्र.२२८/आस्था-१४, दि.०८/०३/२०१९. 


शासन परिपत्रक : 

शासनाने दि.१५/०५/२०१४ च्या शासन निर्णयान्वये जिल्हा परिषदेच्या गट-क (वर्ग-३) व गट-ड (वर्ग-४) 
च्या कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्यांचे सर्वसमावेशक धोरण, कार्यपध्दती व निकष निश्चित करण्यात आले 
असून त्यात वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आली आहे. सदर झासन निर्णयाच्या प्रकरण ५ मध्ये बदल्यांसाठी 
नेमणूकीचा पदावधी बदलणे व बदल्यांचा कालावधी वाढविणे किंवा कमी करणे याबाबत तरतूद असून त्यात 
एखादा कर्मचारी नियमानुसार मान्यताप्राप्त आणि राज्य / जिल्हा पातळीवरील प्रतिनिधी असलेल्या जिल्हा 
परिषद कर्मचारी संघटनेचा अध्यक्ष, सरचिटणिस, कोषाध्यक्ष आणि कार्याध्यक्ष असेल SAT चार कर्मचाऱ्यांचा 
पदावधी वाढवता येईल, असे नमूद आहे. 


२. राज्यातील जिल्हा परिषदेमध्ये कार्यरत असलेले गट-क (वर्ग-३) व गट-ड (वर्ग-४ चे कर्मचारी हे 
शासकीय सेवक किंवा शासकीय कर्मचारी नाहीत. त्यामुळे अशा कर्मचाऱ्यांच्या नेमक्या कोणत्या संघटना 
मान्यताप्राप्त संघटना म्हणून विचारत घ्याव्यात, तसेच SAM संघटनांना मान्यता प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद काय 
असावी, याबाबतचा प्रश्न शासनाच्या विचाराधीन होता. याबाबत कामगार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य व विधि व 
न्याय विभाग यांनी दिलेले अभिप्राय विचारात घेऊन संबंधित कर्मचारी संघटनांना त्यांच्या संघटनेस औद्योगिक 
न्यायालयाकडून मान्यता मिळविण्याची कार्यवाही करण्याबाबत, संबंधित कर्मचारी संघटनांना कळविण्याचे 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्वी यांना शासनाकडील संदर्भाधीन क्र. ४ येथील 
दि.१०/१०/२०१८ च्या पत्रान्वये निर्देश देण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या (शिक्षक वगळून) 
कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या संघटना Maharashtra Recognition of Trade Union and Prevention of Unfair 


शासन पूरकपत्र क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.४२३/आस्था-१४ 


Practice Act, १९७१ च्या कलम १२ नुसार औद्योगिक न्यायालयाकडून मान्यता प्राप्त करुन घेणे आवश्‍यक 
आहे. याप्रकारे औद्योगिक न्यायालयाने मान्यता दिलेल्या आणि राज्य / जिल्हा पातळीवरील प्रतिनिधी 
असलेल्या जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटनेचा अध्यक्ष, सरचिटणिस, कोषाध्यक्ष आणि कार्याध्यक्ष असेल अशा 
चार कर्मचाऱ्यांचा (संघटनेचे पदाधिकारी) पदावधी शासन निर्णय दि.१५/०५/२०१४ मधील तरतूदीनुसार 
वाढवणे आवश्‍यक आहे. त्यामुळे उक्त दि.१४/०५/२०१४ च्या शासन निर्णयाच्या प्रकरण ५ मधील परिच्छेद १ 
(आओ)(४ अधिक स्पष्टीकरणासह खालीलप्रमाणे समाविष्ट करण्यात येत आहे. सबब, उक्त शासन निर्णयातील 
प्रकरण ५ मधील परिच्छेद १ (1)(४ मधील सुधारित तरतूद खालीलप्रमाणे राहील :- 


“जिल्हा परिषद शिक्षक वगळून PHARM नियमानुसार AIAN संघटना म्हणजे ज्या 
संघटना Maharashtra Recognition of Trade Union and Prevention of Unfair Practice Act, १९७१ 
अंतर्गत SMT न्यायालयाकडुन मान्यता प्राप्त संघटना होय. अक्माप्रकारे यान्यताप्राप्त राज्य / जिल्हा 
पातळीवरील प्रातिनिधी असलेल्या जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटनेचा अध्यक्ष ALACTORT, क)णध्यक्ष आणि 
PRIA HIS sen चार कर्मचार्‍यांचा (संघटनेचे valor पदावधी वाढविता येईल. त्याचा पदावधी 
जिल्हा FENG पदाधिकारी य्हणुन निवड झाल्यापून जास्तीत जास्त (प्रह्मासकीय कालावधी १० वर्षे + 
वाढीव काळावक्ी 4 a) वर्षापर्यंत वाढविता येईल. तसेच. बदळी झाल्यानंतर त्या ठिकाणी सकर 
पदाधिकाऱ्याने पाच वर्षाचा कालावधी पर्ण केल्यानंतर व तो पदाधिकारी म्हणुन कार्यरत असल्यास त्याला पुन्हा 
तालुक्याच्या गाकी//जिल्हा छुख्यालयी नेमणुक देता येईल. ” 


33 सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२२०९२०१४४१३७९९२० असा आहे. सदर परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


KALU र” 
GONYA लावाल 
VALVI cA enace 
(का. गो. वळवी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१) मा.राज्यपाल महोदय यांचे प्रधान सचिव, मलबार हिल, मुंबई. 

२) मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३) मा.उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४) मा.मंत्री (ग्रामविकास) महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन पूरकपत्र क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.४२३/आस्था-१४ 


ल 


4 
& 


) मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

) सर्व सन्माननीय विधानपरिषद सदस्य / विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
) मा.मुख्य सचिव यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 


S 


(३ 


अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग 
सर्व विभागीय आयुक्त, 


vo 


qo) ud मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

११) उपायुक्‍त (आस्थापना), विभागीय आयुक्‍त कार्यालये (सर्व विभाग) 
१२)माहिती व जनसंपर्क संचालनालय यांना प्रसिध्दीसाठी अग्रेषित. 
) 
) 


93) Ud कार्यासने, ग्रामविकास विभाग, बांधकाम भवन, पोर्ट, मुंबई. 
१४) Pastel कार्यासन आस्था.१४, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


